महाराष्ट्र शासन 


मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ 
दुग्धव्यवसाय विकास (अनिवार्य/दत्तमत)" 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील 
तरतूदीचे पुनर्विनियोजन... 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरक-२०२०/प्र.क्र.१८/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ नोव्हेंबर, २०२०. 


संदर्भ - आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ४ /अंपश्ा/पुनर्विनियोजन/ 
२०२०/६७९, दि.०४.०९.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.डी-५, मुख्यलेखाशिर्ष "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास 
(अनिवार्य/दत्तमत)" याखालील उपलेखाशिर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून त्याच मुख्यलेखाशिर्षाखाली इतर 
उपलेखाशिर्षांतर्गत उद्दिष्टाकरिता रुपये ४८,७७,०००/- (रुपये अठ्ठेचाळीस लक्ष सत्त्याहत्तर हजार Ha) इतक्या 


तरतूदीचे खालील अटी व शर्तीनुसार पुढील प्रमाणे पुनर्विनियोजन करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


(रुपये हजारात) 
मुख्य उद्दिष्ट मंजूर बीडीएस | बीडीएस ।पुनर्विनि ।पुनर्विनि | पुनर्विनि 
लेखाशिर्ष अनुदान वर वरील योजनाची | योजना । योजनाबाबतचे 
वितरीत | शिल्लक । रक्कम । नंतरचे | कारण 
रक्‍कम | रक्कम एकूण 
अनुदान 
२१९ शादुयो उदगीर ५१ ५७०६ ५७०६ ३३०९ -११०० । ४६०६ सदर योजनेकडील दू 
(००) (०२) प्रापण मोटार वाहने i प्रचंड प्रमाण 
(२४०४१४६२) घट झाल्यामुळे बचत 
भवत आहे. 
२१९ झादुयो उदगीर २९- १७६८८० |।८८४४० | ७८८९२ | -३७७७ | १७३१०३ योजनेकडील दू 
(००)(०२) प्रापण द्ध { प्रचंड प्रमाण 
(२४०४१४६२) खरेदी घट झाल्यामुळे बचत 
भवत आहे. 
उपशिर्ष २२४-शासकोय | २१-सामुग्री ।३०० १५० १५० +9900 | १४०० दोनवर्षे बर्फ पुरवठा 
दूध योजना,परभणी व पुरवठा ल्या पुरवठा 
(००)(०२) प्रापण Tal रु.२२.६० 
(२४०४२१८२) क्ष एवढया रकमेची 
प्रलंबित देयके 
प्रतिपूतीसाठी 
उपशिर्ष २१९-शासकोय | १४- ४६५ ९२ ९२ --३७७७ | ४२४२ al कोल्ड 
दूध योजना,उदगीर भाडेपट्टी स्टोरेज सोलापूरचे 
(००)(०४) वितरण व कर २०२० पर्यंतचे भाडे 
(२४०४१४८२) अदा करण्याकरिता 


उपरोक्त २४०४१४६२ (49) मोटार वाहने व (२९)-दूध खरेदी या लेखाशिर्षाखालील पुनर्विनियोजनानंतर पुन्हा 
पुरवणी मागणी किंवा इतर मार्गाने चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.९८/पदुम-९ 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२८५/व्यय-२, दि.०१/१०/२०२० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१११३१८३०३३१७०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
aa E k n h DN: c=IN, 0: ernment Of Maharashtra, ou: 

1 a [ if a ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.54. 57 966df2620dF1403d350238025 1 9a4fbdcfcd89479 
eb. ef2b4c4b975, 
serialNumber=7b57fee59f0e7 101b822a49c72629c21bf9b4dc 
n h a e Obde136817ee19b6b347e77f4, cn=Sudam Eknath Andhale 


(सु.ए. आंधळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


‘Agriculture and 


) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद. 
) कक्ष अधिकारी,(अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) निवड नस्ती. 


